वैद्यकीय प्रयोगशाळेचे (मेडिकल लेंबोरेटरी) 
नियंत्रण व नियमन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक 
तत्वे तयार करण्यासाठी गठित केलेल्या 
समितीस स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ०७ जून , २०२१ 


वाचा :- सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य 
३अ, दिनांक: २७मे , २०२१ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक २७ मे, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, वैद्यकीय प्रयोगशाळेचे 


(मेडिकल लॅबोरेटरी) नियंत्रण व नियमन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी समिती 


गठित करण्यात आलेली आहे. सदर समितीमध्ये विषयाशी संबंधित सर्व घटकांचा (स्टेक होल्डर) चा 


समावेश होणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे विषयाशी संबधित सर्व घटकांचा समावेश करुन समितीची 


पुर्नरचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
वैद्यकीय प्रयोगशाळेचे (मेडिकल sare) नियंत्रग व नियमन करण्यासंदर्भात 


मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी दिनांक २७ मे, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, गठित केलेल्या 


समितीस स्थगिती देण्यात येत आहे. समितीच्या पुर्नरचनेबाबत स्वतंत्रपणे शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य ३अ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१७५६१३५८१७ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


५3 njeev Digitally signed by Sanjeev 
Harishchandra pate: 20210607 1711742 
Dhuri +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- 9/ २, मुंबई/ नागपूर. 


) 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, मुंबई 

) संचालक (9), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

) संचालक (2), आरोग्य सेवा, पुणे 
) 

) 

) 

) 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई 

सहायक संचालक, (हिमॉटॉलॉजी कक्ष), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे 
११ श्री. प्रशांत गुळेकर, नडगीवे, सिंधुदुर्ग 

१२) डॉ.अजय सोनी, नागपूर 

१३)श्री. कुमार पाटील, अहमदनगर 

१४श्री. PRT शारनाथे, विटा, सांगली 

१५)श्री. संजय बर्वे, नाशिक 

१६) निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


